केंद्र शासन पुरस्कृत पीएम ईबस सेवा योजना- करिता 
नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीबसे-०४२४/प्र.क्र.५४/नवि-३२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १९ जून, २०२४ 


संदर्भ :- 
१. पीएम-ई बस सेवा योजनेसाठी केद्र शासनाने दि. २६ ऑगस्ट, २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना. 
२. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. पीबसे-२०२४/प्र.क्र. Yo /नवि-३२, दि. ०७ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


देशातील परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने व हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या 
दृष्टीने शाश्वत उपाय योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दि. १६ ऑगस्ट, २०२३ रोजी केंद्र पुरस्कृत 
पीएम ई-बस सेवा योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत विविध राज्ये व केंद्र शासित प्रदेश्ांमार्फत 
देशभरात १०,००० ई-बसेस चालविण्याचे केंद्र शासनाचे उदिष्ट आहे. केंद्र शासनाने ही योजना 
देशातील १६९ शहरांसाठी लागू केली असून यात राज्यातील 23 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. 
मा.राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने नगर विकास विभागाच्या दि.०७ मार्च,२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये 
सदर योजना राज्यात राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य 
शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त होणार असल्याने सदर निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील २३ महानगरपालिकांमध्ये केंद्र पुरस्कृत पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यासाठी 
केंद्र शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यातील 
पात्र २३ महानगरपालिकांच्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर ई-बसेसचे कार्यान्वयनाकरिता 
अनुज्ञेय केंद्रीय व राज्य अर्थसहाय्याकरिता निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.एफ-०२ Demand No.F-02 
3044 मार्गपरिवहन 3055 Road Transport 
poo 100 | 
१९१ महानगरपालिकांना सहाय्य 191 Assistance 10 Municipal 
Corporations 
poo पीएम - र्न बस सेवा 0] PM-eBus Sewa 
(09)(09) पीएम -ई बस सेवा अंतर्गत बस | (01)(01) Assistance for bus operations 
संचालनासाठी सहाय्य केंद्र under PM-eBus Sewa (Central 
Share) (30550099) 
हिस्सा) (30440088) 


शासन निर्णय क्रमांकः पीबसे-०४२४/ प्र.क्र. ५४/नवि-३२, 


(०१)(०२) पीएम-ई बस सेवा अंतर्गत बस (01)(02) Assistance for bus operations 
संचाळलनालसाठी सहाय्य (राज्य under PM-eBus Sewa (State 
संचालनालसाठी सहाय्य (राउ Share) (30550105) 
हिस्सा) (30440904) 

(09)(03) पीएम-ई बस सेवा अंतर्गत बस | (01)(03) Assistance for development / 

डेपोच्या विकास /उन्नतीसाठी up gradation of bus depot 
डेपोच्या / under PM-eBus Sewa (Central 
सहाय्य (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) Share 60 %) (30550114) 
(30440998) 
(09)(0¥) पीएम-ई बस सेवा अंतर्गत बस | (01)(04) Assistance for development / 
डेपोच्या विकास /उन्नतीसाठी up gradation of bus depot 
डेपोच्या विकास / under PM-eBus Sewa (State 
सहाय्य (राज्य हिस्सा ४० टक्के) Share 40%) (30550123) 
(30440923) 
(०१)(०५) पीएम-ई॑ बस सेवा अंतर्गत । (01)(05) | Behind-the-Meter Power 
मीटरच्या उजेच्या भूत Infrastructure under PM-eBus 
a मागे उर्जेच्या पाया Sewa (Central Share 100 %) 
सुविधा (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (30550132) 
(30440932) 
कार्यक्रम / दत्तमत Scheme/Voted 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वाटपासंदर्भात केंद्र शासनाच्या दि. 23.03.2029 च्या पत्रान्वये 
विहीत केलेल्या तसेच राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- 
२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि. ०१.०७.२०२१ अन्वये तसेच केंद्र शासनाच्या दि.०३.०२.२०२३. व 
दि.१९.०६.२०२३ च्या मार्गदर्शक सुचना तसेच या योजनेबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांचे 
तंतोतंत पालन करावे. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/व्यय-३ दि. ०७.०५.२०२४, 
भारतीय लेखापरीक्षा और Seal विभाग महालेखाकार कार्यालय, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.संःख.वि/चा-१/नगर विकास विभाग/युओआर-२९/२०२४-२५/२०४, दि. १७.०५.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१९११४९२४२९२५ असा आहे. सदरहू शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ‘ 


Digitally signed by SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
D 


SHRIKANT 2 
CHANDRAKANT ANDGE = 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीबसे-०४२४/ प्र.क्र. ५४/नवि-३२, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई 

१०. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्वी 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2, मुंबई / नागपुर 

१२. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर 

१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१६. सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सर्व) , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती (नवि-३२). 


ae) 
~ 
se 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


